जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ खालील निधी वितरीत 
करणेबाबत. 

वितरण आदेश -२/२०२३-२४ 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२४ 


१. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.जशिअ-२०२२/प्र.क्र.३०२/जल-७, 
दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ 

२. शासन पत्र समक्रमांक दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३ 

३. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना: - 

शासन निर्णय ०३ जानेवारी, 2023 अन्वये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० सुरू करण्यात आले 
आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० करिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रु.५४५.०० कोटी निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अभियानांतर्गत ५६७१ गावे निवडण्यात आली आहेत. गाव 
निवडीच्या प्रमाणात जिल्हानिहाय उपलब्ध होणाऱ्या प्रस्तावित तरतूदी / निधी बाबत वाचा येथील क्र.२ च्या 
शासन पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार वाचा येथील क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.१००.०० कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या गावांमध्ये जलयुक्‍त 
शिवार अभियान २.० अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांकरिता रु.१५०.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक झेडएच-५, (०२) जलयुक्‍त शिवार (०२) 

(09) जलयुक्त शिवार अभियान (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे, (४४०२ २७८१) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता रु.५४५.०० कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 
२. अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीमधून सद्यस्थितीत बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 
रु.१५०.०० कोटी (अक्षरी रुपये VHs पन्नास कोटी फक्त) निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील स्तंभ- 
६ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सर्व जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांना वितरीत करण्यात येत आहे. आयुक्त, मृद व 
जलसंधारण यांनी सदरहू निधी तात्काळ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा. वितरीत 
करण्यात येत असलेला निधी खालील अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

३.१ वितरीत करण्यात येत असलेला निधी जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत निवडलेल्या 

गावातील कामांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


३.२ सदरहू निधी हा केवळ अभिसरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत नसलेल्या कामांवर खर्च 


o. 


करावा. 

३.३ उपलब्ध करून देण्यात येत असलेला निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 

३.४ आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका 
नियम क्र. १५७ अन्वये खर्च ताळमेळाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या दृष्टीने आव्यक उपाय 
योजना कराव्यात. 

३.५ उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र आयुक्‍त, मृद व 
जलसंधारण यांनी शासनास सादर करावे. 

३.६ सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या 
मान्यतेने संबंधित विभागांना निधी वितरीत करावा. 

३.७ उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ मधील 
तरतुदीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. 

सदर निधी मागणी क्रमांक झेडएच-५, (०२) जलयुक्‍त शिवार (०२) (०१) जलयुक्‍त शिवार 


अभियान (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे, (४४०२ २७८१) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
आहरित करुन त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


षट्‌. 


हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२८५/२३/१४३४,दि.२३/११/२०२३ व वित्त 


विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५२०/२०२३/व्यय-१५, दि.१२/१२/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १४२ नुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत असून arm परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ मधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


षः 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१६३२४८८९२६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB PIRAJI BHAVAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5ca04789db6367720b3812c67a5ef1 380adf02e0db36 
61¢4523046e17121bc69, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A seriaINumber=7227F 1085274CAB4C77B35BBD4D15D07587BA 
p | R J | B H AVA R D9C1650484213761515EA9B7BD3, cn=BALASAHEB PIRAJI 
BHAVAI 


(बा. पि. भवर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १व २, मुंबई व नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र राज्य, कृषी आयुक्‍तालय, पुणे 
आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे. 
अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे, नागपूर. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


र 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
WC. 
48. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी. 


सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 


सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी. 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (जि.प.ल.पा.) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती जल-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


शासन निर्णय क्र.जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७, दि.०८ जानेवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र/ 
वितरण आदेश-२०२३-२४ 


अ. जिल्हा निवडण्यात | दि.११/०९/२०२३ | शासन आदेश =| स्तंभ४पैकीया | एकूण 
क्र. आलेल्या । च्या पत्रान्वये मान्य | दि.०२/११/२०२३ | आदेशान्वये वितरित 
गावांची केलेली अन्वये वितरीत वितरीत निधी 
संख्या जिल्हानिहाय निधी करावयाचा निधी | (रु.लाखांत) 
तरतूद (रु.लाखांत) (रु.लाखांत) (रु.लाखांत) 

1१ | २ ३ 8 4 द (9=(4+&) 
fa | अहमदनगर २५७ २२६५.९१ ४५३.१८ ६७९.७७ | ११३२.९५ 
२ | भंडारा | 900 | ८८१.६७ १७६.२० २६४.३० ४४०.५० 
३ | वाशिम १६६ १४६३.५८ २९२.६० ४३८.९० ७३१.५० 
४ | नागपूर २४३ २१४२.४७ ४२८.४९ ६४२.७४ | १०७१.२३ 
५ | सांगली १५४ १३५७.७८ २७१.५५ ४०७.३३ |  ६७८.८८ 
६ | सोलापूर १६६ १४६३.५८ २९२.७१ ४३९.०७ | 939.92 
७ ।पुणे १८५ १६३१.१० ३२६.२२ ४८९.३३। ८१५.५५ 

बुलढाणा १३१ ११५४.९९ २३०.९९ ३४६.४९ |  ५७७.४८ 

सातारा १८६ १६३९.९२ ३२७.८४ ४९१.७६ ८१९.६० 
| १० | धाराशिव १६३ १४३७.१३ २८७.४२ ४३१.१३ | ७१८.५५ 
| ११ | जालना ४४ ३८७.९३ ७७.५८ ११६.३७ १९३.९५ 
१२ | छत्रपती संभाजीनगर ११९ १०४९.१९ २०९.८३ ३१४.७५ ५२४.५८ 
१३ | धुळे ७० ६१७.१७ १२३.४२ १८५.१३ | ३०८.५५ 
१४ | चंद्रपूर २३७ २०८९.५७ ४१७.९१ ६२६.८७ | १०४४.७८ 
१५ | गोदिया १६८ १४८१.२२ २९६.२४ ४४४.३६ ७४०.६० 
१६ | यवतमाळ २९७ २६१८.५८ ५२३.७१ ७८५.५७ | १३०९.२८ 
१७ | पालघर १९६ १७२८.०९ ३४५.६१ ५१८.४२ ८६४.०३ 
१८ | वर्धा १७८ १५६९.३८ ३१३.८७ ४७०.८१॥ ७८४.६८ 
१९ | कोल्हापूर १२५ ११०२.०९ २२०.४१ 330.62 | ५५१.०३ 
२० | नांदेड २२९ २०१९.०४ ४०३.८० ६०५.७० | १००९.५० 
२१ | रत्नागिरी २३२ २०४५.४९ ४०९.०९ ६१३.६४ | १०२२.७३ 
२२ | अकोला १३१ ११५४.९९ २३०.९९ ३४६.४९ |  ५७७.४८ 
२३ | गडचिरोली १८४ १६२२.२८ ३२४.४५ ४८६.६८ ८११.१३ 
२४ | नंदुरबार १२४ १०९३.२८ २१८.६५ ३२७.९८ ५४६.६३ 
२५ | बीड ७३ ६४३.६२ १२८..७२ १९३.०८ ३२१.८० 

BALASAHEB — S2kisccssxro cn 


3661¢4523046e17121bc69, postalCode=400032, 
Maharashtra, 


st=I J 

serialNumber=7227F 1085274CAB4C77B35BBD4D15D07587 
BAD9C1650484213761515EA9B7BD3, cn=BALASAHEB PIRAJI 
BHA’ 


Z2SE 
S 
क्र 


Date: 2024.01.08 16:32:27 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


अ. जिल्हा निवडण्यात | दि.११/०९/२०२३ | शासन आदेश =| स्तंभ४पैकी या | एकूण 
क्र. आलेल्या । च्या पत्रान्वये मान्य | दि.०२/११/२०२३ | आदेशान्वये वितरित 
गावांची केलेली अन्वये वितरीत वितरीत निधी 
संख्या जिल्हानिहाय निधी करावयाचा निधी | (रु.लाखांत) 
तरतूद (रु.लाखांत) (रु.लाखांत) (रु.लाखांत) 
ja 2 3 8 पु & (9=(4+&) 
२६ | सिधुदुर्ग १२५ ११०२.०९ २२०.४१ 330.82} ५५१.०३ 
२७ | लातूर १२८ ११२८.५४ २२५.७० ३३८.५५ ५६४.२५ 
२८ | नाशिक २३१ २०३६.६७ ४०७.३३ ६११.०० | १०१८.३३ 
२९ | रायगड २३८ २०९८.३९ ४१९.६७ ६२९.५१ | १०४९.१८ 
३० | परभणी ९१ ८०२.३२ १६०.४६ २४०.६९ ४०१.१५ 
३१ | जळगाव २४४ २१५१.२९ ४३०.२५ ६४५.३८ | १०७५.६३ 
३२ | अमरावती २२८ २०१०.२२ ४०२.०४ ६०३.०६ | १००५.१० 
३३ | हिंगोली ७३ ६४३.६२ १२८.७२ 983.02 | ३२१.८० 
३४ | ठाणे १५५ १३६६.६० २७३.९४ ४१०.८१ ६८४.७५ 
एकूण ५६७१ ५००००.०० १००००,०० १५०००.०० | 24000,00 
BALASAHEB xz ne 


2.5.4.20=5ca04789db6367720b3812c67a5ef1 380adf02e0db3661¢ 
4523046e17121bc69, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7227F1085274CAB4C77B35BBD4D15D07587BAD9 
C1650484213761515EA9B7BD3, cn=BALASAHEB PIRAJI BHAVAR 


Date: 2024.01.08 16:32:43 +05'30' 


(बा.पि.भवर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


